वैद्यकीय मंडळे स्थापना व पुर्नरचना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैमंप्र-२०१८/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-६ 
गो.ते.रुग्णालय आवार संकुल इमारत, 
१०वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई-०१ 
दिनांक: ९ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैमप्र-२०१२३/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-६, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१३ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैमप्र-२०१५/प्र.क्र.३६३/आरोग्य-६, 
दिनांक २० ऑक्टोंबर, 2094 
३) आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-५/नवनिर्मित पालघर/वैद्य.मंडळ/ ४९६४/२०१८, 
दिनांक १३.१२.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमामधीळ तरतूदीच्या अनुषंगाने राज्यसेवेमध्ये दाखल होणाऱ्या उमेदवारांना 
नेमणूकीसाठी त्यांची निवड झाल्यानंतर वैद्यकीय तपासणीसाठी वैद्यकीय मंडळाकडे पाठविण्यात येते. अशा 
उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी राज्यामध्ये संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक २८.०२.२०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये १५ वैद्यकीय मंडळे स्थापन्न करण्यात आली आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत 
असलेल्या वैद्यकीय मंडळाच्या धर्तीवर चंद्रपूर व गडचिरोली या दोन जिल्हयांकरीता वैद्यकीय तपासणी 
करण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याबाबत वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक २८.०२.२०१३ च्या 
शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या वैद्यकीय मंडळांची पुर्नरचना करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमामधील तरतूदीच्या अनुषंगाने राज्यसेवेत दाखल होणाऱ्या उमेदवारांना 

नियुक्‍ती करीता त्यांची निवड झाल्यानंतर वैद्यकीय तपासणी करण्याकरीता राज्यामध्ये वैद्यकीय मंडळे 
स्थापन करण्यात आलेली आहेत. त्या व्यतिरिक्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,चंद्रपूर येथील शासकीय 
महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या रूग्णालयांमध्ये वैद्यकीय मंडळांची स्थापना करण्यात येत आहे. सदर 
वैद्यकीय मंडळाची रचना खालीलप्रमाणे असेल. 

१) प्राध्यापक, वैद्यकशास्त्र 

२) प्राध्यापक,शल्यचिकीत्सा 

३) प्राध्यापक, नेत्रचिकीत्सा 


शासन निर्णय क्रमांक : वैमंप्र-२०१८/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-६,दिनांक ९ जानेवारी,२०१९ 


२. महिला उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी मंडळामधीलळ वरील सदस्यांमध्ये महिला वैद्यकीय 
अधिकारी नसल्यास, महिला वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (वर्ग-१) अतिरिक्‍त सदस्य असतील. वरील 


सदस्यांपैकी जेष्ठ वैद्यकीय 


अधिकारी त्या वैद्यकीय 


मंडळाचे 


अध्यक्ष असतील. 


चंद्रपुर या ठिकाणी नवीन वैद्यकीय मंडळे स्थापन केल्यामुळे सर्वच वैद्यकीय मंडळाच्या 


अखत्यारीतील जिल्हे खालीलप्रमाणे असतील. 


अ.क्र वैद्यकीय मंडळे जिल्हे 

किं ग्रॅंट शासकीय वेद्यकोय महाविद्यालय व जे. जे. समुह | ठाणे,पालघर,रायगड, 
रुग्णालय, भायखळा, मुंबई नाशिक 

२ गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई मुंबई हहर व मुंबई उपनगर 

३ बै.जी.शासकीय महाविद्यालय व ससुन सर्वापचार रूग्णालय, | पुणे, अहमदनगर 
पुणे 

४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, व रुग्णालय, नागपुर नागपुर, भंडारा, गोंदिया 

५ इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, | वर्धा 
नागपुर 

६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद औरंगाबाद, जालना 

9 स्वामी रामानंद तीर्थ dante महाविद्यालय व रुग्णालय, | बीड 
अंबाजोगाई, जि. बीड 

८ डॉ. वेशंपायन स्मृती शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय व | सोलापुर व उस्मानाबाद 
रुग्णालय, सोलापुर 

: ary वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज व पद्मभूषण वसंतदादा | सांगली, सातारा 
पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली 

ग ०__ श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय व | धुळे, नंदुरबार, जळगांव 
रुग्णालय, धुळे 

ae १ | डॉ. शांकरराव चव्हाण झासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय व | नांदेड, परभणी, हिगोली 
रुग्णालय, नांदेड 

१२ | ail. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व | अमरावती, यवतमाळ 
रुग्णालय, यवतमाळ 

१३ | राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय | कोल्हापुर, सिंधुदूर्ग, 
व छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापुर रत्नागिरी 

१४ ।शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातुर लातूर 

१५ | शासकोय वैद्यकौय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला अकोला, बुलढाणा, वाशिम 

१६ । शासकोय वेद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपुर चंद्रपुर, गडचिरोली 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : वैमंप्र-२०१८/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-६,दिनांक ९ जानेवारी,२०१९ 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतुदीनुसार गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय 
तपासणी करण्याचे अधिकार जिल्हा शल्यचिकित्सकांना आहेत. त्यानुसार त्यांच्याकडून अशी प्रमाणपत्रे 
सुट्टीचा दिवस वगळता दररोज दिली जाणे अपेक्षित आहे.काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आव्यकता भासल्यास, 
सदर उमेदवारास संबंधित वैद्यकीय मंडळाकडे संदर्भीत करण्यात यावे. वरील वैद्यकीय मंडळांची बैठक 
प्रत्येक सोमवारी आयोजित करण्यात यावी. 


४. वैद्यकीय मंडळामध्ये Jao करावयाचा झाल्यास, संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा 
संचाळनालय, मुंबई शासनास स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करतील. महाराष्ट्र वैद्यकीय संहिता भाग-१ (महाराष्ट्र 
सिव्हील मेडिकल कोड) मधील प्रकरण १९ मध्ये विहीत करण्यात आलेले नियम व मार्गदर्शक तत्वे यानुसार 
सर्व वैद्यकीय मंडळांची कार्यपध्दती राहील व त्यांचे अधिकार क्षेत्र त्यांच्या अखत्यारीतील जिल्हयांसाठी 
मर्यादित राहील. 


५. हाशासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१९०१०९१२५९४६८५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadge 

S Uu b h a S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Finance Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

N 1 1 2.5.4.20=b174930407346db2703eca69fb25a 

| V [| U t | 73a3ba8647d94e4c83579e877eeaa6372e, 

serialNumber=8aa1f531272224e355732cc20 
¢64b2a014c4d982a276b8f3e7048995acbf165 

G a d g e 1, cn=Subhash Nivruti Gadge 
Date: 2019.01.10 12:25:59 +05'30' 

(सु.नि.गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव » राजभवन, मुंबई 


AD 


) 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


Cc fw 


Cc 


4 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
विभागीय आयुक्त (सवी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) व (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई 

१०) सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (* पत्राद्वारे) 


0, ८४ 


G 


vz 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : वैमंप्र-२०१८/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-६,दिनांक ९ जानेवारी,२०१९ 


११) सचिव,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, नवीन मंत्रालय,मुंबई 

१२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
१३) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 
१४) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
१७) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
१८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रूग्णालये/राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई 
१९) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
20) उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्वी 

२१ जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्वी 

२२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

23) अधिष्ठाता,शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (सर्वी (संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे मार्फत) 
२४) संबधित वैद्यकीय मंडळे (सर्व, (संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे मार्फत) 

२५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई (सर्व कार्यासने) 

२६) अवर सचिव (वैसेवा-१),वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२७) निवड नस्ती (आरोग्य -६) 


पृष्ठ २ पैकी ४ 


